महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत - शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : निसूची-३६२३/प्र.क्र.२३७ (भाग-१)/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 
वाचा - 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागचा शासन निर्णय क्र. निसूची-३६२३/प्र.क्र.२३७/प्रशा-२, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक - 
उपरोक्त वाचा येथील नमूद शासन निर्णय दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारीत 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णयातील टेबल मधील अनु.क्र. ६ मधील श्रीमती स्मिता मा.दिघे यांच्या नांवासमोर 
“शिक्षणाधिकारी, शिक्षण मंडळ मनपा, मुंबई (प्रतिनियुक्‍्ती)” असे नमूद करण्यात आले आहे. 
त्याऐवजी “कार्यक्रम समन्वय, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई ” असा अंशत: बदल 
करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५२०३१००१२२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 

V | J AY N | V R U TT | DN: c=IN, ०560४६१५॥६४ OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c7a4e3 1cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82 
€485826669926889, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHOSALE eee” 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निसूची-३६२३/प्र.क्र.२३७ (भाग-१)/प्रशा-२ 


४) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

qo) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण ) यांचे स्वीय सहायक 

११) प्रधान सचिव ( शालेय शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१२) आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१३) राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 

१४) सहसचिव / उपसचिव (प्रशासन /विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन /शिक्षक शिक्षकेत्तर/क्रीडा) 
शालेय शिक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१५) सर्व शिक्षण संचालक 

१६) अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१७) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

१९) सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक /योजना) 

२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१) सर्व अधिक्षक , वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२२) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२३) सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

२४) निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


